RNI No. MAHBIL / 2009/ 29236 
Reg . No . MCS/167 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक १४] 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८ / चैत्र १५- २१, शके १९४० 


किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


( २ ) 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स. आ . ५ / का . क .१५६ / सांगली वैभव को - ऑप. क्रे . सोसा./ २०१८ / ५८५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था ( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये सांगली वैभव को - ऑप. के . सोसा. लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ४ ) 
१ श्री . विलास खाशाबा चव्हाण 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र मर्यादित 
२ श्री . बाबुराव कृष्णा होन्याळकर वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई शहर 
३ श्री . राहूल प्रल्हाद ढगे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई उपनगरे व 

पालघर जिल्हा 
४ श्री . राजेंद्र अनंत चव्हाण 

अधिकारी 

वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
५ श्री . संजय रघुनाथ परब 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी ठाणे जिल्हा 
६ श्री . बाळासो किसन सोनावणे 

वरिष्ठ लिपिक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा 
७ श्री . अरविंद गोविंद टक्केवार 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी जिल्हा 
८ श्री . सयाजी चंदु कदम 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा 
९ श्री . विनायक परशुराम वंराडे 

लिपिक 

वसुली अधिकारी सातारा जिल्हा 
१० श्री . विश्वनाथ पांडुरंग इंगवले वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 


( ३ ) 


( ५ ) 


( १ ) 


भाग एक ( म .उ.वि . ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११ , २०१८/ चैत्र १५ - २१ , शके १९४० 


(१ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

__ ( ५ ) 
११ श्री . श्रीकांत पांडुरंग जाधव 

लिपिक वसूली अधिकारी 

सांगली जिल्हा 
१२ श्री . वैभव रघुनाथ पाटील 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा 
१३ श्री . संदीप यशवंत मोहिते प्रभारी शाखा, व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सोलापूर जिल्हा 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसली अधिकारी यांनी वसल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 

डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, सांगली वैभव को - ऑप.क्रे . सोसा. लि . 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी , २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ - ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 
( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर, १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल 
करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी . संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम 
भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे, 
दिनांक ६ मार्च २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


ज 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स. आ .५ / का . क .१५६ /दत्तप्रसाद सह . पत. / २०१८ / ५९७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दत्तप्रसाद सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

___ ( ४ ) 
१ इनामदार शबनम इस्माइल 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे , रायगड 
२ श्री . विवेकानंद भिमराव घाडगे 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी पुणे, सातारा , सांगली 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २,३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

(६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


भाग एक ( म. उ.वि . ) -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ - ११, २०१८/ चैत्र १५ - २१, शके १९४० 
( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ /प्र.क्र . २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दत्तप्रसाद सहकारी पतसंस्था मर्या. 
मुंबई " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी , २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर, १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल 
करून शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम 
भरण्याची जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 


पुणे , 
दिनांक ७ मार्च २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ - ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१ , शके १९४० 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/ २, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत 

___ महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ . 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९ ५९०० , फॅक्स नं . : २२८८ ०५२४ . 
फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० /१४८ / २४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स नं . : २२६७ ३९१५ 
स्वसूण निरभिलाषा 
खियते लोकहेलोः ई- मेल : sec. mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

https: / /mahampsc.mahaonline.gov.in 


महाराष्ट्र गट - क सेवा पूर्व परीक्षा २०१८ 

जाहिरात क्रमांक २३ / २०१८ 
क्रमांक एडीव्ही - ३११८ / सीआर- ७५ /२०१७ / तीन . - शासनाच्या विविध विभागांतर्गत खालील संवर्गातील एकूण ८६२ पदांच्या 
भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट - क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा- २०१८ रविवार , दिनांक १० जून २०१८ रोजी 
महाराष्ट्रातील ३७ जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात येईल : 


खुला 


१.१ गृह विभाग 
| दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क , गट-क ( एकूण ३३ पर्द) 
प्रवर्ग अ. जा. भ. ज. भ. ज. ( ड) | इ. मा . व . 

एकूण 
( अ) 

मागासवर्गीय 
पदसख्या 

१६ 
रिक्त जागाचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 


पदे 


१७ 


३ 


। 


३१ 


८७ 


४७ 


२३९ 


७० 


७२ 


AUpx 


२६ 


( रामहिला 
( माजी सैनिक १ । - | - | - | - | - १ - 

२ 
( ४) खेळाडू 

१. २ वित्त विभाग 
| कर सहायक , गट - क ( एकण ४७८ पद ) 
पदसंख्या 

६ । 

रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/ समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
( सर्वसाधारण । 

१२० 
( ) महिला 
( माजी सैनिक 

१३ । 

३५ 
( ४) खेळाडू 

३ २ । 
एक विकलांग 

एकूण पदे १५ - (१) अंधत्व किवा क्षीणदृष्टी - ५ पदे ( रा श्रवणशक्तीतील दोष - ५ पदे 

_ _ ( ३) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवामेंदुचा अर्धांगवायू - ५ पदे । 
| २. ३ सामान्य प्रशासन विभाग 
[ २. ३.१ लिपिक -टंकलेखक ( मराठी), गट- क ( एकूण ३१२ + ४ = ३१६ पर्द ) 
| पदसंख्या १८ + # ३० १३ ५ २ ४ 

प 

+ १७ 
रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 
हिरा सर्वसाधारण 

शमहिला 
(३) माजा सनिक 

२४ 
४) खेळाडू 
(क) विकलांग 

एकूण पदे ६ - (१) अंधत्व किंवा क्षीणदृष्टी - २ पर्द ( रु श्रवणशक्तीतील दोष - २ पदे 

(३) चलनवलन विषयक विकलांगता किंवा मेंदुचा अर्धांगवायू - २ पदे 
| २. ३. २ लिपिक -टंकलेखक ( इंग्रजी). गट- क ( एकूण ३५ पदे ) 


१६७१२०३१६ 


८६ 


५० 


६७ 


रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक/ समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे : 


( O सर्वसाधारण 
रामहिला 
( ३) माजी सैनिक 
( ) खेळाडू 
( पा विकलांग 


एकूण पद१ - अंधत्व किवा क्षीणदृष्टी - रपद 
* महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील पदे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 


___ २. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटींची पुर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . 

३. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, 
शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया , परीक्षा योजना , अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या 

www. mpsc. gov .in तसेच https: / / mahampsc. mahaonline. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 
माहितीचे व सविस्तर जाहिरातीचे कृपया अवलोकन करावे. 

४. ऑनलाईन अर्ज https:/ / mahampsc. mahaonline. gov .in या संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २२ मार्च २०१८ ते ११ एप्रिल २०१८ 
या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 


मुंबई, 
दिनांक : २२ मार्च २०१८ . 


सुनिल अवताडे, 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Road Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 21st March 2018 

NOTIFICATION 


No. SPP - 1013 /A . S .53/D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( II of 1974 ), the Government of Maharashtra 
is pleased to appoint Shri Vaibhav G . Bagade, Advocate , Mumbai as “ Special Public Prosecutor ” 
for conducting the sessions Case No . 161/2017 pending before Sessions Court , Dindoshi, Mumbai 
arising out of C . R . No. 174/ 2012 registered at Borivali Police Station , Mumbai. 


2 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 1984 . 

3. Adv. Shri Vaibhav G . Bagade, will not claim any Remuneration on fees from the 
Government or the applicant in above mentioned case . 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P . BORUDE , 

Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८/ चैत्र १५ - २१ , शके १९४० 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ४सआ / कायदा / क - १५६ / जनता सह . बँक / वाढीव कार्यक्षेत्र / २०१७ /१०८७. - मी , डॉ . आनंद जोगदंड, सहकार आयुक्त व 
निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा 
वापर करून उक्त कलम १५६( १) अन्वये जनता सहकारी बँक लि . पुणे ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा प्रस्ताव 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँकेने बहुराज्यीय 
सहकारी बँकेत रुपांतरित होणेपूर्वी वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे 
कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम, १०७ अनुसार 
वसुली अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(२ ) 

( ३ ) 
१ श्री . मिलींद कृष्णाजी देवल ज्युनिअर ऑफिसर वसूली अधिकारी 

रत्नागिरी , रायगड , 
कोल्हापूर , सातारा , 
सांगली, सोलापूर व 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरते 

मर्यादित . 
२ श्री . कुंडलीक आबा पाटील 

कनिष्ठ अधिकारी 

वसूली अधिकारी कोल्हापूर , सातारा , 

सांगली, रत्नागिरी , 
रायगड व सिंधुदुर्ग 
जिल्ह्यापुरते मर्यादित . 


( ४ ) 


अटी. 

(१) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार जनता सहकारी बँक लि . पुणे ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) ही बँक बहुराज्यीय बँकेत 
रुपांतरित होण्यापूर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता 
येणार नाही. 

(२) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

___ ( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किमतीस ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना.बँका / डी -४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ / ८७०, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांनी उक्त बँकेच्या 
वाजवी किमतीस ( अपसेट प्राईस ) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात अ- ३ , 
अ - ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांचे कार्यालयास सादर करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 
( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेला नमुना अ-१ , अ -२ , अ- ३ , अ- ४ मध्ये ठेवण्यात यावी. 

( ८) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

(९ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( १० ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , जनता सहकारी बँक लि . पुणे 
( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
___ (१४ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१५ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिन्याचे आत अधिकाराचे नूतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव , नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८/ चैत्र १५ - २१, शके १९४० 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ मार्च २०१८ 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ . 

क्रमांक टिपीबी- ४३१७/ १०३ /प्र.क्र . ६१ / २०१७/ नवि - ११ . - ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१( १) अन्वये राज्यातील संबंधित महानगरपालिकांच्या 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे.) विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केल्या आहेत . (यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त विनिनि ” असा करण्यात आला आहे. ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणांचेमंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत “ समावेशक आरक्षण ” बाबत तरतूद (यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त विनियम ” असा करण्यात आला आहे.) आहे. आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे तरतुदीनुसार तयार करण्यात आलेल्या आणि 
मंजुरी देण्यात आलेल्या उक्त महानगरपालिकांचेविकास योजनेतील ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) 
सार्वजनिक सोई, सामाजिक सुविधा अशा आरक्षणाखालील जमिनींचा विकास “ समावेशक आरक्षण " अंतर्गत ठराविक अटींच्या अधिन राहून 
जमीन मालक करु शकतो ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस -१८१३/ ३०६७ /प्र.क्र. ४९२/ १३ / मनपा - नवि -१३, दिनांक २ मे २०१६ द्वारे 
उक्त नियोजन प्राधिकरणाच्या “ उक्त विनिनि ” मध्ये असलेली उक्त नियमातील “ समावेशक आरक्षण ” चे तरतुदीत सुधारणा करून सुधारित 
विनियम मंजूर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विनियमामध्ये रिक्रीएशनल, शैक्षणिक आरक्षणे यांचा तुकड्यात विकास करणे अनुज्ञेय नाही. आणि ज्याअर्थी, सदर 
तरतुदींची अंमलबजावणी सुलभ आणि अधिक परिणामकारक करण्याकरिता त्याअनुषंगाने ठराविक तरतुदी बाबत स्पष्टीकरण / सुधारणा 
करणेबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने शासनास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे पत्र विचारात घेता, उक्त विनियमातील “ समावेशक आरक्षण " चे संबंधित तरतुदींमध्ये 
आरक्षणांचा भागशः विकास करणे अनुज्ञेय करणेबाबत सुधारणा करणे आवश्यक आहे , अशी शासन नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने सदर विनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद 
असल्याप्रमाणे फेरबदल ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा केलेला आहे ) सार्वजनिक हितास्तव तातडीने करणे आवश्यक 
आहे, अशी शासन नगरविकास विभागाची खात्री झाली आहे ; 

__ आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट कलम (१कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करुन, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ , 
पोट कलम (१कक ) चे खंड( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक 
महिन्याचे मुदतीमध्ये सूचना / हरकती मागविण्यासाठी , सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकत / सूचना शासन 
राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत संबंधित विभागाचे सहसंचालक , नगररचना ( सोबतचे परिशिष्ट - ब 
मध्ये नमूद केल्यानुसार ) यांचे कार्यालयाचे पत्त्यावर लेखी स्वरुपात पाठविण्यात याव्यात. प्राप्त हरकती / सूचनांना सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३७( १कक ) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर करणेकरिता संबंधित विभागाचे सहसंचालक , 
नगररचना यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. वर नमूद केलेल्या विहित कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि / किंवा 
सूचनांचाच शासनाकडून विचार केला जाईल . 

___ प्रस्तुतची सूचना त्यासोबतच्या प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणाऱ्या “ परिशिष्ट - अ " सह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध करण्यात यावी : 

१) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
२) सहसंचालक , नगररचना, पुणे / नाशिक / नागपूर / कोकण / औरंगाबाद / अमरावती विभाग . 

सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे / नियम ) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे. 
भाग एक ( म . उ. वि .) - २ 


- 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 


परिशिष्ट - अ 
( 7441 . Reutet 8380 / 803 /9. . & 8/2020 /7fa - 28 , FGHICH P& Hif P03C Haret URITE ) 
Following modifications are proposed to be inserted at appropriate place and wherever applicable in 
existing Development ControlRegulations of respective Planning Authorities (Municipal Corporations ). 


Proposed Provision 


Modification 

No. 


M - 1 


Proposed to be 
Deleted 


M - 2 


Proposed to be Deleted 


Reservation /Sr. No./ 

Existing Provision 
Column No. in Table Etc . 

As mentioned in 

Notification 

dated 2 / 05 / 2016 
1) Recreational 

iii ) No reservation shall 

allow to be developed 

partly . 
1 . 1 open reservation etc . 
( iii) of column No. 3 
6 ) Educational 

iv ) reservation shall not 
a ) Primary School, 

be allowed to be 
b ) High School, 

developed in parts. 
c ) College 

(iv ) of column. 
General conditions to Notwithstanding 
allow development under anything contained in 
the said Regulations: these regulations, there 
Sr . No. ix 

shall be no cap for 
utilization of available 
in situ FSI / TDR 
potential of entire plot 
on the remaining plot 
provided that no relaxation 
in side margin shall be 
permissible . 


M - 3 


Notwithstanding 
anything contained in 
these regulations, there 
shall be no cap for 
utilization of available 
in situ FSI / TDR 
potential of entire plot 
of the remaining plot 
on the remaining plot . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८/ चैत्र १५ - २१ , शके १९४० 


परिशिष्ट - ब 
(HTHTH . Reutet 8386 /803 / 7. $ . & / P036 /afa - , ferich P& HIOS POPC Hiade urtere ) 
Following modifications are proposed to be inserted at appropriate place and wherever 
applicable in existing Development Control Regulations of respective Planning Authorities 

(Municipal Corporations) . 


Sr.No. 


Name of the Division 
Kokan Division 


opvoor 


Pune Division 


11 


12 
13 


Name of Municipal Corporation 
Brihan Mumbai 
Thane 
Kalyan - Dombivli 
Vasai-Virar 
Mira -Bhayander 
Ulhasnagar 
Bhiwandi -Nijampur 
Panvel 
Pune 
Pimpri -Chinchwad 
Solapur 
Kolhapur 
Sangli-Miraj-Kupwad 
Nagpur 
Chandrapur 
Nashik 
Ahmednagar 
Jalgaon 
Dhule 
Malegoan 
Aurangabad 
Nanded - Vaghala 
Latur 
Parbhani 


Nagpur Division 


15 


16 


Nashik Division 


17 


18 
19 


21 


Aurangabad Division 


23 


25 


Amaravati Division 


Amravati 
Akola 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रदिप गोहिल , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( म. उ.वि .) - २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 16th March 2018 

Notice 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPB -4317 / 103/CR -61/ 2017 /UD - 11. — Whereas, the Development Control Regulations for 
Municipal Corporations (hereinafter referred to as “ the said Planning Authorities” ) have been 
sanctioned by the Government in the Urban Development Department, under section 31( 1) of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as " the said 
Act ” ) ; 

And whereas , said Planning Authorities have the provisions of “ Accommodation Reservation 
Principle ” in their sanctioned Development Control Regulations, (hereinafter referred to as “ the 
said DCR ” ). And whereas, the lands reserved for public amenities , social facilities and utilities in 
the Development Plans (hereinafter referred to as the said Development Plan ) of the said Planning 
Authorities prepared and sanctioned under the provisions of the said act shall be regulated by 
allowing owner for development subject to certain conditions under “ Accommodation Reservation 
Principle ” (hereinafter referred to as “ the said Regulation ” ).; 

And whereas, Government, in the Urban Development Department vide Notification No. 
TPS - 1813 /3067/CR - 492/ 13/MCORP /UD - 13, dated the 2nd May 2016 has replaced the said Regulation 
and Revised Regulation in respect to “ Accommodation Reservation Principle ” is inserted in the 
said DCR .; 

And whereas, as per the said Revised Regulation Reservations under Recreational, 
Educational are not allowed to be developed in parts . And whereas , Municipal Corporation of 
Greater Mumbai has requested the Government, to clarify / amend certain provisions of the said 
Regulation so as to make its implementation smoother and more effective ; 

And whereas, after considering the representations of the Municipal Corporation of Greater 
Mumbai, the Government, is satisfied that in the public interest , it is necessary to carry out 
suitable modifications to the existing provision regarding “ Accommodation Reservation Principle ” 
in the said Regulation , to allow the reservation to be developed in parts as specifically described 
in the Schedule - A attached herewith (hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ). 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act and of all other powers enabling 
it in this behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting suggestions and objections 
from any persons with respect to proposed modification , as required by clause (a ) of sub -section 
( 1AA ) of section 37 of the said Act , and notice is hereby given that the said proposed modification 
will be taken into consideration by the Government of Maharashtra after the expiry of one month 
from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette ; 

Any objections and suggestions upon the said proposed modification may be forwarded before 
the expiry of one month from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government 
Gazette to the concerned Joint Director of Town Planning of concerned Division , (As mentioned 
in the Schedule - B appended hereto ). Concerned Joint Director of Town Planning is hereby 
authorized as an officer to hear suggestions and /or objections and submit his report to the 
Government. Suggestions and /or objections received within the aforesaid stipulated period only 
shall be considered by the Government. 

This Notice along with Schedule - A showing proposed modification shall be kept open for 
inspection to the general public in the following offices for the above period on all working days : 

(i) Office of the Director of Town Planning , Central Building, Pune . 

( ii ) Office of the Joint Director of Town Planning, Pune , Konkan , Nashik , Nagpur , Aurangabad , 
Amravati Division . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ - ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 


83 


Schedule - A 
Accompaniment to the Government in Urban Development Department s Notice No. TPB - 4317/ 

103/CR -61/ 2017 /UD - 11 , dated 16th March 2018 
Following modifications are proposed to be inserted at appropriate place and wherever 
applicable in existing Development Control Regulations of respective Planning Authorities 

(Municipal Corporations) . 


G ; ; ) N 


Modification Reservation /Sr . No./ Existing Provision 

Proposed Provision 
No . Column No. in Table Etc . 

As mentioned in 

Notification 

dated 2nd May 2016 . 
M - 1 ( 1 ) Recreational 

( iii ) No reservation shall allow Proposed to be 

to be developed partly . Deleted . 
1 . 1 open reservation — etc . 

( iii ) of column No. 3 
M - 2 (6 ) Educational 

( iv ) reservation shall not Proposed to be 
(a ) Primary School, 

be allowed to be 

Deleted . 
(6 ) High School, 

developed in parts . 
(c ) Collage , 

(iv ) of column. 
M - 3 General conditions to Not withstanding 

Not withstanding 
allow development under anything contained in anything contained in 
the said Regulations. these regulations, there these regulations, there 
Sr. No. ix shall be no cap for 

shall be no cap for 
utilization of available utilization of available 
in situ FSI/ TDR 

in situ FSI/TDR 
potential of entire plot potential of entire plot 
on the remaining plot of the remaining plot 
provided that no relaxation on the remaining plot. 
in side margin shall be 
permissible. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 


Schedule - B 
Accompaniment to the Government in Urban Development Department s Notice bearing 

No. TPB -4317 / 103 /CR -61/2017 /UD - 11 , dated 16th March 2018 


Sr. No. 


Name of the Division 
Kokan Division 


00voorACON 


Pune Division 


0 


12 
13 


Name of Municipal Corporation 
Brihan Mumbai 
Thane 
Kalyan - Dombivali 
Vasai-Virar 
Mira -Bhayander 
Ulhasnagar 
Bhiwandi-Nijampur 
Panvel 
Pune 
Pimpri- Chinchwad 
Solapur 
Kolhapur 
Sangli -Miraj-Kupwad 
Nagpur 
Chandrapur 
Nashik 
Ahmednagar 
Jalgaon 
Dhule 
Malegoan 
Aurangabad 
Nanded -Vaghala 
Latur 
Parbhani 
Amravati 
Akola 


14 


Nagpur Division 


15 


16 


Nashik Division 


17 


19 


Aurangabad Division 


22 


24 


25 


Amaravati Division 


6 


This notice shall also be made available on the Government website www .maharashtra. gov . in 
(org /fly ). 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


PRADEEP GOHIL , 


Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८/ चैत्र १५ - २१ , शके १९४० 


१५ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ मार्च २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६. 

क्रमांक टीपीबी. ४३१७ / ७०३ /प्र.क्र . २०३ / २०१७/ नवि - ११. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा केलेला आहे.) चे कलम ४० पोट -कलम १क अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे 
प्रकरण ६ च्या तरतुदी लागू आहेत असे कोणतेही क्षेत्र व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त महामंडळ " 
असा केलेला आहे ) हस्तांतरण करण्यात आलेले शासकीय जमिनीचे क्षेत्र , या क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे विशेष नियोजन 
प्राधिकरण असेल असे मानण्यात आलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने त्यांची विकास नियंत्रण नियमावली ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त सुधारित विनियम ” असा केलेला 
आहे ) सुधारित केलेली आहे आणि ज्यास शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टीपीबी. ४३०८ / ४६५/ प्र.क्र . ६४ / ०८ / नवि - ११ , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये मंजुरी दिलेली असून ती दिनांक २४ सप्टेंबर २००९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने त्यांच्या ३६९ व्या बैठकीमध्ये दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी, ठराव क्रमांक ५५०९ अन्वये जैव 
तंत्रज्ञान उद्यान व माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांच्या वाहनतळांच्या तरतदीसंदर्भाने उक्त सुधारित विनियमाच्या, तक्ता क्र . १९ मध्ये सुधारणा करणेचे 
ठरविले आणि त्यानुसार दिनांक २३ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ") उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक 
आहे असे शासनाचे मत झालेले आहे . 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट -कलम ( २) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून 
शासन : 

( अ ) प्रस्तावित फेरबदल खाली उल्लेखिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमद असलेप्रमाणे मंजर करीत आहे. माहिती तंत्रज्ञान व नॅनो तंत्रज्ञानासंदर्भातील 
अंतिम निर्णय प्रलंबित ठेवणेत येत असून त्यासंबंधीची अधिसूचना स्वतंत्र काढणेत येईल . 

( ब) सदर अधिसूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्द झालेच्या दिनांकापासून फेरबदल अंमलात येईल . 

( क ) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास सुधारित विनियम मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदलाच्या परिशिष्टामध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर , 
वरील ( अ) प्रमाणे नोंद अंतर्भूत करणेचेनिर्देश देत आहे . 

परिशिष्ट 


Sanctioned Provision 


Existing Provision 

Table 19 


Table 19 


Land Use 


var 


Car spaces 


| Sr . 


Land Use 


Car Spaces 


Sr . 
No. 


No . 


6 


6 


Biotechnology 


Information Technology 
Biotechnology and 
Nano Technology. 


One Space for every 
50 sq. m . of floor area 
or part thereof. 


One space for every 
100 sq. m . of floor area 
or part thereof. 


In case of Information Technology and Nano Technology , 
the final decision is kept in abeyance. 


Note : — the parking norms for Datacenter activity shall be as per clause 11 of Table 19 , i. e as 

per storage activity . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 


प्रस्तुत अधिसूचना एक महिन्याचे कालावधीमध्ये अवलोकनार्थ खालील ठिकाणी उपलब्ध राहील : 
(१) संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , मध्यवर्ती कार्यालय, पुणे ४११ ००१. 

( २ ) मुख्य नियोजक , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , उद्योग सारथी, मरोळ औद्योगिक वसाहत, महाकाली गुंफा रोड, अंधेरी ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०९३. 

सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रदीप गोहिल , 
शासनाचे अवर सचिव . 


80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८/ चैत्र १५ - २१ , शके १९४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 22nd March 2018 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPB - 4317 / 703/CR - 203 /2017 /UD - 11 . — Whereas, the Maharashtra Industrial Development 
Corporation is deemed to have been appointed as the Special Planning Authority (hereinafter 
referred to as “ the said Corporation ” ), by virtue of the provisions of sub - section 1A of Section 
40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as “ the 
said Act” ) over any area where Chapter VI of the Maharashtra Industrial Development Act , 
1961 applies or any other area comprising government land transferred to the Maharashtra 
Industrial Development Corporation ; 

And whereas , the said Corporation has revised the Development Control Regulations 
(hereinafter referred to as “ the said Revised Regulations " ) which have been sanctioned by the 
Government in the Urban Development Department vide Notification No. TPB4308 /465 /CR -64 /08 / 
UD -11, dated 31st August 2009 so as to take effect from 24th September 2009; 

And whereas, the said Corporation in its Board Meeting No. 369, dated 27th February 2017, 
vide Resolution No. 5644 has decided to amend Table of the said Revised Regulations in respect of 
parking norms for Biotechnology park and Information Technology Park and submitted a 

al vide letter dt. 23rd August 2017 to the Govt. for its sanction , after completing 
the legal procedure under Section 37 ( 1 ) of the said Act , (hereinafter referred to as “ the proposed 
modification ” ) ; 


And whereas, after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , the 
Government is of the opinion that the proposed modification should be sanctioned ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of the Section 37 of the 
said Act, the Government hereby : 

( A ) Sanctions the proposed modification , as described more specifically in the Schedule 
mentioned below and the final decision in case of Information Technology and Nano technology is 
kept in abeyance and will be notified separately. 

( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the OfficialGazette as the date of coming into force of 
this modification . 

(C ) Directs the Maharashtra Industrial Development Corporation that in the Schedule of 
Modifications sanctioning the said Revised Regulations, after the last entry , the Schedule referred 
to at ( A ) above shall be added . 

Schedule 
Existing Provision 

Sanctioned Provision 
Table 19 

Table 19 


Land Use 


Car spaces 


Land Use 


Car Spaces 


Sr. 
No . 


No . 


6 


Information Technology, 
Biotechnology and 
Nano Technology 


One Space for every 
50 sq . m . of floor area 
or part thereof 


6 Biotechnology 

One space for every 
100 sq. m . of floor area 

or part thereof 
In case of Information Technology and Nano Technology, 
the final decision is kept in abeyance. 


Note : — The parking norms for Datacenter activity shall be as per clause 11 of Table 19 , 
i.e as per storage activity 
भाग एक (म .उ.वि .) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१ , शके १९४० 


A copy of this Notification shall be made available for inspection for a period of one month at 
the following offices : 

( A ) Director , Town Planning, Maharashtra State , Central Building, Pune 411 001. 

( B ) Chief Planner, Maharashtra Industrial Development Corporation , Udyog Sarathi, Marol 
Industrial Area , Mahakali Caves Road , Andheri ( E .), Mumbai 400 093. 

The Notification shall also be available on the Govt. of Maharashtra website : 
www .maharashtra . gov . in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRADEEP GOHIL , 
Under Secretary to Government. 


१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८/ चैत्र १५ - २१ , शके १९४० 

संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 1202/ 2017 . — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against her names :- - 
Name and Designation 

Period 
1. Smt. M . S . Jawalkar , 

. . Ex - post facto sanction to the Earned leave for 
the then Principal District and 

1 day i.e . on 20th May 2017 suffixing Concessional 
Sessions Judge , Bhandara now 

Off alongwith permission to leave headquarter 
Chief Judge , Court of Small Causes , from 19th May 2017 ( A . O . H .) to 5th June 2017 
Mumbai. 

( B . O . H .) as a Special Case . 
On return from leave Smt. M . S . Jawalkar was reposted as Principal District and Sessions 
Judge , Bhandara . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt. M . 
S . Jawalkar would have continued to officiate as Principal District and Sessions Judge , Bhandara 
had she not proceeded on leave during the above period . 


The Charge during the leave period of Smt. M . S . Jawalkar was kept with Shri N . V . 
Jiwane, District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Bhandara from 19th May 2017 ( A . O . H .) 
till 22nd May 2017 ( B . O . H .) and with Shri R . P . Pande , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Bhandara from 22nd May 2017 ( B .O . H .) to 5th June 2017 ( B . O . H .). 


Bombay , 
dated 11th September 2017 . 


M . S . GUPTA , 
Registrar , 
( Insp . II). 


CORRIGENDUM 


Read . — ( 1 ) High Court Notification No. A 3902 (i)/ 2017 , dated 23rd August 2017 regarding 

grant of Maternity leave to Smt. V . M . Dewar, 3rd Jt. Civil Judge , Jr . Dn . and 

J . M . F . C ., Khamgaon , District Buldana . 
( 2 ) Application of Smt. V . M . Dewar , 3rd Jt. Civil Judge Jr. Dn . and J. M . F .C ., 

Khamgaon , District Buldana dated 4th September 2017 for grant of Maternity 
leave from 2nd August 2017 to 28th January 2018 by cancelling Maternity 

leave from 7th August 2017 to 2nd February 2018 . 
No. A - 3902 ( i)/ 2017 . - Substitute the existing entry i.e . “ Meternity leave for 180 days from 
7th August 2017 to 2nd February 2018 prefixing holiday on 6th August 2017 with permission 
to leave headquarter during aforesaid period ” appearing in the High Court Notification 
No. A 3902( i)/2017 , dated 23rd August 2017 against the name of Smt. V . M . Dewar , 3rd Jt . Civil 
Judge Jr. Dn ., & J . M . F . C ., Khamgaon , District Buldana , with the following entry : 

“ Maternity leave for 180 days from 2nd August 2017 to 28th January 2018 with permission 
to leave the headquarter by cancelling the Maternity leave from 7th August 2017 to 2nd February 
2018 . ” 

ve period of Smt. V . M . Dewar is kept with Shri S . D . Bhosale, 
4th Jt. Civil Judge , Jr. Dn . and J . M . F . C ., Khamgaon , District Buldana. 

By order of the Honourable the Chief Justice and Judges , 


O 


Bombay , 
dated 21st September 2017. 
AT Tas ( 7 .3. fa .) - > 


M . S . GUPTA 
Registrar , 
(Insp . II). 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१ , शके १९४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 1202/ 2017 . — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : - - 


e 


2 


Name and Designation 

Period 
1 Shri R . V . Deshmukh , 

: Commuted leave for 35 days from 11th July 2017 
Principal District and Sessions Judge , to 14th August 2017 with permission to leave 
Aurangabad . 

headquarter. 
2 Shri S . M . Modak , 

Ex -post facto sanction to the Earned Leave for 
Principal District and Sessions Judge , 4 days from 12th July 2017 to 15th July 2017 
Pune . 

sufixing holiday on 16th July 2017 with permis 
sion to leave headquarter from 11th July 2017 

( A . O . H .) to 17th July 2017 ( B .O . H .). 
3 Ms. M . S . Jawalkar , 

Ex - post facto sanction to the Earned leave for 
Chief Judge, 

3 days from 17th July 2017 to 19th July 2017 
Court of Small Causes , Mumbai. prefixing holiday on 16th July 2017 with 

permission to leave headquarter from 15th July 
2017 (A . O . H .) till 20th July 2017 ( B .O . H .). 

AND 
Earned leave fro 4 days from 31st July 2017 to 
3rd August 2017 prefixing holiday on 30th July 
2017 with permission to leave headquarter from 

29th July 2017 ( A . O .H .) till 4th July 2017 (B .O . H .). 
4 Shri S . L . Anekar , 

Earned leave from 4 days from 24th July 2017 
Principal District and Sessions Judge , to 27th July 2017 prefixing holiday on 22nd July 
Solapur. 

2017 and 23rd July 2017 with permission to leave 
headquarter from 21st July 2017 (A .O .H .) till 

28th July 2017 (B .O .H .). 
5 Smt. S . S . Kosamkar , 

Earned Leave for 5 days from 1st August 2017 
the then Principal District and 

to 5th August 2017 suffixing holiday on 6th 
Sessions Judge , Jalna now Principal August 2017 with permission to leave headquarter. 

District and Sessions Judge, Buldana . 
6 Shri R . N . Laddha, 

Ex-post facto sacntion to the Earned leave for 
Principal District and Sessions Judge , 2 days i.e. on 3rd August 2017 and 4th August 
Satara . 

2017 . 
7 Shri V . D . Dongre , 

Earned leave for 3 days from 22nd August 2017 
Principal District and Sessions Judge, to 24th August 2017 suffixing holidays on 25th 
Nagpur. 

August 2017 to 27th August 2017 with permis 
sion to leave headquarter from 22nd August 2017 
to 28th August 2017 ( B . O . H .). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५-११, २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 


२१ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules, 1981 that above 
Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not 
proceeded on leave during the above period . 


II 


Name of the Judicial Officer 


1 Shri R . V . Deshmukh 


2 Shri S. M . Modak 


3 Ms. M . S . Jawalkar 


4 


Shri S . L . Anekar 


Judicial Officers with whom charge is kept 
during the leave period of concern Judicial 
Officers. 
Shri V . V . Patil, District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Aurangabad . 
Shri M . W . Chandwani, District Judge- 1 and 
Additional Session Judge, Pune. 
Shri Yogesh A . Rane , Senior Most Additional 
Chief Judge, Court of Small Causes , Mumbai. 
Shri U . B . Hejib , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge, Solapur. 
Shri N . P. Kapure , District Judge -3 and Additional 
Sessions Judge , Jalna from 1st August 2017 and 
2nd August 2017 for Judicial work and with 
Smt. A . V . Rotte , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Jalna from 1st August 2017 and 
2nd August 2017 for Administrative work and 
from 3rd August 2017 to 6th August 2017 from 
Judicial and Administrative work . 
Mr. D . W . Deshpande, District Judge - 1 , Satara . 
Shri V . P . Gaikwad , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nagpur. 


5 Smt. S . S . Kosamkar 


6 Shri R . N . Laddha 
7 Shri V . D . Dongre 


Bombay , 
dated 19th September 2017 . 


M . S . GUPTA , 

Registrar , 
( Insp. II). 


TT Tos (7 .3. fq .) - 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


ses 


No. A -3902 /2017 /3337 . — The High Court has been pleased to make the transfers and postings 
of the following Judicial Officers : 
Name and Present posting 

New posting 
1. Shri Vaibhav V . Kulkarni, 

7th Additional Judge , 
17th Joint Civil Judge, Senior Division Small Causes Court, 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Pune. 

Pune. 
2 . Smt. Bhanupriya A . Durgawade , 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
15th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Gadhinglaj, District Kolhapur. 
Kolhapur. 
3 . Shri Vishwas P . Shinde , 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
19th Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Jaysingpur, District Kolhapur. 
Kolhapur. 


. 


13 


The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in 
the order as shown herein below : 
Name and Present posting 

New posting 
1. Smt. A . S . Gunjawate , 

15th Joint Civil Judge , 
16th Joint Civil Judge , Junior Division 

Junior Division and Judicial Magistrate , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

First Class , Kolhapur vice 
Kolhapur . 

Smt. B . A . Durgawade . 
2 . Smt. S . S . Raul, 

16th Joint Civil Judge , 
17th Joint Civil Judge , Junior Division 

Junior Division and Judicial Magistrate , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

First Class , Kolhapur vice 
Kolhapur. 

Smt. A . S . Gunjawate . 
3 . Smt. S . A . Mali , 

17th Joint Civil Judge , 
18th Joint Civil Judge , Junior Division 

Junior Division and Judicial Magistrate , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

First Class , Kolhapur vice 
Kolhapur. 

Smt. S . S . Raul. 


Bombay , 
dated 15th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८/ चैत्र १५ - २१ , शके १९४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/ 2017 / 3338. — The High Court has been pleased to make the ranking of the 
Judicial Officers in the order as shown herein below : 


Name and Present posting 
1. Shri Purushottam B . Jadhav , 

Ad hoc District Judge - 4 and 
Assistant Sessions Judge , 

Nagpur. 
2 . Shri Nasirhusen M . Jamadar , 

Ad hoc District Judge - 5 and 
Assistant Sessions Judge , 
Nagpur. 


New posting 
. . Ad hoc District Judge - 3 and 

Assistant Sessions Judge , 
Nagpur vice Shri D . N . Bankar 
transferred . 
Ad hoc District Judge -4 and 
Assistant Sessions Judge , 
Nagpur vice Shri Purushottam B . Jadhav . 


Bombay , 
dated 16th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902/ 2017 / 3336 . — The High Court has been pleased to transfer and post Shri Liladhar 
D . Korde, Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Dhanora , District 
Gadchiroli as Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Chamorshi, 
District Gadchiroli. 


Bombay , 
dated 15th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read . — ( 1) Government Resolution L . & J. D . No. HCT- 2003 /( 138 )/III, dated 23rd July 

2004 . 
(2 ) Government Resolution L . & J.D . No. HCT- 2009 Pra . Kra ( 141)/Ka- 3, dated 

22nd October 2010 . 
No. A -1202/2017 . — The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant encashment of earned leave of one month period to Shri M . S . Kulkarni, Judge, Family 
Court, Latur as provided under the Resolutions as refered above or the Block period of two 
years from 1st April 2016 to 31st March 2018 subject to the decision of the H 
Court of India in the pending I. A . 110 / 2002 filed by the Government of India . 


me 


Bombay, 
dated 18th September 2017 . 


M . S. GUPTA , 
Registrar , 
(Insp . II). 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५ -११, २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 1203/2017 /3355 . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 9 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974 ), the High Court is pleased to appoint 
the following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction 
in a Court of Sessions with immediate effect : 

Name of the Judicial Officer and Present Posting 


Serial No. 


Name of the Judicial Officers 


( 1 ) 


( 2 ) 


Shri Ganesh Padmakar Deshmukh , 
District Judge - 9 
and Assistant Sessions Judge , 
District Nashik . 
Shri Vasant Manoharrao Vaidya , 
Adhoc District Judge, 
Small Causes Court and 
Assistant Sessions Judge , Mumbai. 


Bombay, 
dated 18th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A - 3902/ 2017/3366 . — The High Court has been pleased to make the transfer and posting 
of Shri Vilas V . Gaikwad , Registrar (Legal), State Consumer Dispute Redressal Commission , 
Mumbai as Deputy Registrar, High Court , Appellate Side, Bombay . 


Bombay , 
dated 19th September 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५- ११ , २०१८/ चैत्र १५ - २१, शके १९४० 


२५ 


पात्रत 


च्या 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक सीएचए . २०१८ / प्र.क्र . ८ / कार्या-१. - धर्मादाय संघटनेतील सहायक धर्मादाय आयुक्त या पदावर खालील न्यायिक अधिकाऱ्यांची 
मा . उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी ते सदर पदाचा कार्यभार धारण करतील त्या दिनांकापासून 
तात्पुरत्या स्वरुपात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
न्यायिक अधिकाऱ्याचे नाव व न्यायिक सेवेतील 

धर्मादाय संघटनेतील पदस्थापनेचे 
सध्याच्या पद स्थापनेचेठिकाण 

पद व ठिकाण 
१. श्रीमती शुभांगी मुकुंदराव जोशी 

सहायक धर्मादाय आयुक्त , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथमवर्ग, बुलढाणा . 

बुलढाणा 
२. श्री. संतोष विष्णुपंत पवार 

सहायक धर्मादाय आयुक्त , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथमवर्ग, सोलापूर . 

सोलापूर . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . अ . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव (विधि ) . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सीएचए . २०१७ /प्र. क्र . १७० /कार्या-१. - धर्मादाय संघटनेतील सहायक धर्मादाय आयुक्त , मुंबई या पदावर श्रीमती नझिया नबीबक्शा 
शेख , न्यायाधीश, सहकार न्यायालय, नागपूर , यांची त्या सदर पदाचा कार्यभार धारण करतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरुपात प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . अ . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव (विधि ) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ५- ११, २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मार्च २०१८. 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ. १०१८ / प्र. क्र . १०८ / २०१८ / दहा. - श्री . राधेश्याम एल . मोपलवार , भाप्रसे ( एससीएसः१९९५ ), उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित , मुंबई हे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत 
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . रि . बांदेकर - देशमुख , 

शासनाचे उप सचिव . 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 1st March 2018 

NOTIFICATION 
No . AEO . 1018 / C . R. 108 / 2018/ X . – Shri Radheshyam L. Mopalwar, IAS ( SCS: 1995 ) , Vice 
Chairman and Managging Director , Maharashtra State Road Development Corporation Ltd ., 
Mumbai on attaining the age of super annuation is retired from Government service w . e. f. 28th 
February 2018 (A .N .). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . R . BANDEKAR -DESHMUKH , 
Deputy Secretary to Government. 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे. २०१७/ (१४७/ १७ )-प्रशा-१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील, श्री . हनुमंत बळीराम गवळी, कक्ष अधिकारी हे शासन 
सेवेतून दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ ( म.नं .) रोजी, नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र. प्र. आटे , 
शासनाचे सह सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION . 21- A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


ORATE OF GOVERNMENT PR 


